"महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना 
झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, 
१९६९ या अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" 
(२४०६ ०६८६) निधी वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२२/प्र.क्र.२२६/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ४ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 


१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४.०४.२०२२. 
२) प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांचे दिनांक २५.०४.२०२२, 
दिनांक २५.०५.२०२२, दिनांक ३१.०५.२०२२, व दिनांक २४.०६.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
"महाराष्ट्र अनुसुचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, 
१९६९ या अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने (२४०६ ०६८६)" या राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ 
साठी एकूण रु. ३००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये वित्त वर्ष सन २०२२-२३ करिता अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीची मासिक निधी विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) 
प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२२-२३ च्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, 
२०२२ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 


३. सदर योजनांतर्गत आदिवासी खातेदारांना त्यांच्या खाजगी माळकीत झाडांची तोड केल्यानंतर 
लिलाव होईपर्यंतच्या काळापर्यंत शासनाकडून अग्निम देण्यात येते. अधिनियमानुसार सदर प्रदाने विहित 
कालावधीमध्ये देणे आवश्‍यक आहे. यास्तव या योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीपैकी 
एकूण रु. २९६.७५ लक्ष निधीची यवतमाळ, चंद्रपूर, अमरावती, नागपूर व गडचिरोली या वनवृत्तासाठी 
आवऱ्यकता असल्याने सदर निधी 898 द्वारे वितरीत करण्याची प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. 
त्यानुषंगाने निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय: 

"महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियम) अधिनियम, 
१९६९ आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" (२४०६ ०६८६) या योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ करिता 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.३००.०० लक्ष निधीपैकी वित्त विभागाद्वारे अर्थसंकल्पिय प्रणालीवर 
वितरणासाठी उपलब्ध एकूण रु. ६४.४७ लक्ष (०२- मजूरी रु. ५.८८ लक्ष, ५०- इतर खर्च रु. ५८.५९ लक्ष) 


शासन निर्णय क्र. एस-१०/२०२२/प्र.क्र.२२६/फ-३ 


निधी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना खालील 
अटींच्या अधीन राहून खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


१) ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात 
यावा. 
२) कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
3) वित्त विभागाने दिनांक ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा 
यापुढेही लागू राहतील. 
४) सदर मान्यता ही सन २०२२-२३ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. 
५) वित्त विभागाने विविध शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटी व arta पालन करण्यात यावे. 
२. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक - सी-७, २४०६ वनीकरण व वन्य जीवन ८०० इतर खर्च, (09) इतर 
खर्च, (०१) (०५) "महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियम) 
अधिनियम, १९६९ अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" (२४०६ ०६८६) या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 
व सन २०२२-२३ मध्ये मंजूर अर्थसंकल्पित अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी खर्च करताना वित्त 
विभागाने मासिक निधी विवरणपत्र तसेच इतर बाबतीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. त्याच 
प्रमाणे खर्चाच्या अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ चे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक वि.अ.प्र.--२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दिनांक १७/४/२०१५ भाग 
पहिला उप विभाग-३ परिच्छेद २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८०४१६११०२५११९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
APARNA SUHAS ल पका 


2.5.4.20=130a2ee40839d75ff1 8293 
03254f40a, 


pseudonym=3697F9C1859177438542B4E 103592744309AD950, 

serial INumber=00DDF81FCF3DFD3E814E1C6D5D5D1249D28D65601EB04 
ECDFF837C158CB2ED4C, cn=APARNA SUHAS UPASANI 

Date: 2022.08.04 16:14:42 +05'30' 


महसूल व वन विभाग 


प्रत :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर / गडचिरोली/ यवतमाळ / चंद्रपूर / अमरावती. 
) 
) 


५) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर. 
६) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस-१०/२०२२/प्र.क्र.२२६/फ-३ 


७) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

८) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-४ मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

९) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व.व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


